सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
अनुदाने ६ शासकीय ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रांना देण्यात 
यावयाच्या अनुदानाचे वाटप. मागणी क्र. एल-३- 
२४१५,(०३)(०२) मुख्य लेखाशिर्ष-२४१५ ०६२४. 

(तिसरा हप्ता - वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३६/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट,मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र. प्रशिक्षण-२०९३/प्र.क्र. ८४५/०९, दि.१७.०९.१९९३. 
२) शासन परिपत्रक, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र.प्रशिक्षण११९९/प्र.क्र.५८१/६१,दि. २३.९.१९९८. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२.६.२००१. 
४ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३६/आस्था-१५, दि.१९.०४.२०२३ व दि.२१.०७.२०२३ 


प्रस्तावना - 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता २४१५, कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण ०१- पीकसंवर्धन, 
१२०, शासकीय संस्थांना सहाय्यक अनुदाने (०३) (०२) ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र(/अनिवार्य) (संकेतांक 
क्र.२४१५ ०६२४), (योजनेत्तर) (दत्तमत) (मागणी क्र. एल-३) अंतर्गत ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रे यांना ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रु. ५८८०.०० हजार (रुपये अठ्ठावन्न लक्ष, Vail हजार फक्त) व ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन) साठी रु. ६५१९७.०० हजार (रुपये सहा कोटी, एकावन्न लक्ष, सत्याण्णव हजार 
Hed) अशी एकूण रु.७१०७७.०० हजार (रुपये सात कोटी, दहा लक्ष, सत्याहत्तर हजार फक्त) इतकी 
तदतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. सदर अर्थसंकल्पित अनुदानापैकी तिसरा हप्ता वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ अन्वये सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता संदर्भ 
क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये ६ शासकीय ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रांसाठी अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या २०% 
मर्यादेत रु.११७६.०० हजार (रुपये अकरा लक्ष, MSA हजार फक्‍त) व वेतनाकरीता रु.१३०३९.४० हजार 
(रुपये एक कोटी, तीस लक्ष, एकोणचाळीस हजार, चारशे फक्त) असे एकुण रु.१४२१५.४० हजार (रुपये 
एक कोटी, बेचाळीस लक्ष, पंधरा हजार, चारशे फक्त) इतके अनुदान पहिला हप्ता व ३६ सहायक अनुदाने 
(वेतन) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या १४% मर्यादेत रु.९१२७.५८० हजार (रुपये एक्याण्णव 
लक्ष, सत्तावीस हजार, पाचशे ऐंशी फक्त) इतके अनुदान दुसरा हप्ता म्हणून वितरित करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३६/आस्था १५ 


२. आता, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या १४% मर्यादेत निधी 
वित्त विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर मर्यादेस अधिन राहून ६ शासकीय ग्रामसेवक 
प्रशिक्षण केंद्रांना ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या १४% मर्यादेत 
रु.९१२७.५८० हजार (रुपये एक्याण्णव लक्ष, सत्तावीस हजार, पाचशे ऐंशी फक्त) इतके अनुदान सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टानुसार तिसरा हप्ता म्हणून वितरित करण्यात येत आहे. 


३. प्रशिक्षण केंद्राना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक प्रशिक्षण- 
११९८/प्र.क्र.५८१/६१, दि.२३ सप्टेंबर, १९९८ व शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२ जून २००१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांच्या 
अनुंषगाने संबंधित उपायुक्‍त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांनी सदर प्रशिक्षण केंद्रास दरमहा 
अनुदान अदा करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्रमांक १२ मधील अटीनुसार केंद्रानी खर्च करावा. 


४. सदर निधी वितरणाकरिता तसेच निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच बाबींवर 
खर्च करण्यात येईल याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित उपायुक्‍त (आस्था) 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची असेळ. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रही तात्काळ सादर 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. हा खर्च मागणी क्र.एल ३,"२४१५, कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण(०१)पीक संवर्धन १२०- शासकीय 
संस्थांना सहायक अनुदाने (०३) (०२) ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र अनिवार्य संकेतांक क्र. (२४१५ ०६२४) ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो यावर्षी लेखाशिर्षातर्गत 
केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. तसेच सदर खर्च त्याच संकेतांकाखाली खर्च पडतो आहे या बाबत 
ताळमेळ घाळून खातरजमा करावी व विभागीय आयुक्तांनी दरमहा शासनास कळवावे. सदर लेखाशिर्षाचे 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबधित उपायुक्त (आस्थापना) हे काम पाहतील. 


६. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान वितरीत करताना वेतन/वेतनेतर बाबीवर 
प्रत्यक्ष किती अनुदानाची आवश्‍यकता आहे याची खातरजमा करुन त्यांना आवश्‍यक तेवढी रक्‍कम उपलब्ध 
करुन द्यावी. उपरोक्‍त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान वितरीत केळे जाणार नाही याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच प्रशिक्षण केंद्राने वेतन/वेतनेतरकरिता दरमहा किती अनुदान आवश्‍यक आहे याची पूर्वसूचना 
संबंधित आयुक्‍त कार्यालयास द्यावी. त्याप्रमाणे आयुक्‍त कार्यालयाने वेतन/वेतनेतरकरिता अनुदान वितरीत 
करावे. आव्यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूर्वसूचना न दिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित केंद्राच्या 
प्राचार्यांची असेल. 


७. या अनुदानातून संबंधित प्रशिक्षण केंद्राने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचा अधिकार 
महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि/किंवा महालेखापाल (लेखा) महाराष्ट्र-२ नागपूर यांना 
राहील व त्यांना त्यांचे हे काम योग्य तर्‍हेने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित प्रशिक्षण केंद्र / संस्था, मदत / 
सुविधा पुरवतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३६/आस्था १५ 


८. BLAIR निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग १ ला, 
उपविभाग १ ते ५ मधील तरतूदीनुसार अ.क्र. ४ परि. २७ (२) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९१८१०४०३७९५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MADHURI RAMDAS SONAWANE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=37f2e3b4af8c1 5b14d8f5e45040d2514d4b13 
d1e1650d705832d82d44c0cdéfe, 
postalCode=400032, st=Maharashtr 


a, 
serial INumber=425BB54C317D212E322B720AB0CD8B 
34CSAC69055BF82F6CB922A94FB081E69C, 

S O N AWA N E cn=MADHURI RAMDAS SONAWANE 
Date: 2023.09.21 13:19:54 +05'30' 


(माधुरी सोनावणे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 

२. विभागीय आयुक्त, पुणे, नागपूर,अमरावती व औरंगाबाद (प्रत्येकी २ प्रती) 

३. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 

४. उप आयुक्‍त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे, नागपूर,अमरावती व औरंगाबाद 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, बुलडाणा, जालना, परभणी व चंद्रपूर. 

६. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 

७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
८ 
र 


. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 
. प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, मांजरी फार्म पुणे, कसबाबावडा कोल्हापूर, 
जालना, परभणी, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर, व बुलडाणा. (प्रत्येकी २ प्रती) 
१०. कार्यासन क्र. वित्त-१ व वित्त-७ ग्राम विकास विभाग. 
११. निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३६/आस्था १५ 


परिशिष्ट 
शासन निर्णय क्र.अनुग्रा-२०२३/प्र.क्र.३६/आस्था-१५, दि. २१ सप्टेंबर, २०२३ 
सन २०२३-२४ या कालावधीतील तिसऱ्या हप्त्याचे वितरण (रुपये हजारात) 
अ.क्र. । ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्राचे नाव वेतन एकुण 
शिडी मांजरी फार्म, पुणे २२००.००० २२००.००० 
२ | HAA बावडा, कोल्हापूर १०२०.००० १०२०.००० 
अ | विभागीय आयुक्त, पुणे ३२२०.००० ३२२०.००० 
३ । जालना २००७.५८० २००७.५८० 
छं परभणी १३००.००० १३००.००० 
ब॒ | विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद ३३०७.५८० ३३०७.५८० 
५ | सिदेवाही, चंद्रपूर ७००.०० ७००.०० 
@ | विभागीय आयुक्त, नागपूर ७००.०० ७००.०० 
बुलढाणा १९००.००० १९००.००० 
= | विभागीय आयुक्त, अमरावती १९००.००० १९००.००० 
एकूण (अ--ब--क--ड) ९१२७.५८० ९१२७.५८० 
RAMDAS ri 
SONAWANE __ ५७ 
(माधुरी सोनावणे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


